२१ मे, २०१३ हा दिवस "दहशतवाद व हिंसाचार 
विरोधी दिवस" म्हणून पाळण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टीईआर ०५१३/प्र.क्र.२३३/विशा १ (ब) 


जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ 


तारीख: दिनांक १६ मे, २०१३. 


परिपत्रक — 


केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडून दरवर्षी २१ मे हा दिवस 


a 


"दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस" म्हणून पाळण्यात येतो. त्यानुसार २१ मे, 2093 हा दिवस 


राज्यभर "दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस" म्हणून खाली दिलेल्या उदिष्टाप्रमाणे पाळण्यात 


यावा. 


१) शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापिठे यामध्ये वादविवाद व चर्चा आयोजित करणे. 


२) दहशतवाद आणि हिंसाचाराच्या धोक्यासंदर्भात परिसंवाद/चर्चासत्र, व्याख्याने आयोजित 


करणे. 


३) वृत्तपत्रे, नियतकालिक, मासिके, आकाडावाणी आणि दुरदर्शन इत्यादी माध्यमाद्वारे तसेच 


भित्तीपत्रके आणि पत्रके यामधून योग्यप्रकारे प्रचार करुन, दहशतवाद आणि हिसाचारा विरुद्ध 


जनजागृती करण्यासाठी ठोस आणि अविरत मोहिम उघडणे. 


ce 


दहशतवाद आणि हिंसाचाराचे दुष्परिणाम ठळकपणे निदर्शनास आणून देण्यासाठी सामुदायिक 


शिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विख्यात क्रिडापटू, चित्रपट अभिनेते आणि अन्य मान्यवर 


व्यक्तींच्या सहकार्याने इलेक्ट्रॉनिक/मुद्रण माध्यमाचा कल्पक वापर करणे आणि दहशतवाद व 
हिंसाचार विरोधी चमकदार घोषणा लिहिलेले टी-शर्ट वाटणे. 


स्वयंसेवी संघटना, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था यांना व्याख्याने, भाषणे, चर्चा, संगीत व 


o~ 
a 
m 


Gourd कार्यक्रम आणि सांस्कृतिक समारंभ यांच्याद्वारे कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगणे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकःटीईआर ०५१३/प्र.क्र.२३३/विशा १ (ब) 


६) दहशतवाद/हिंसाचार विरोधासाठीची ही प्रतिज्ञा सर्व शासकीय कार्यालयामधून/सार्वजनिक 


क्षेत्र उपक्रमामधून व इतर सार्वजनिक संस्थामधून घ्यावयाची आहे. 


२. दहडतवादव हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञेचा नमुना खालीलप्रमाणे आहे. 
दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवसाच्या निमित्ताने घ्यावयाची प्रतिज्ञा. 
" आम्ही, भारताचे नागरिक, आपल्या देशाच्या अहिंसा व सहिष्णूतेच्या परंपरेविषयी es निष्ठा 


बाळगून याद्वारे, सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा व हिंसाचाराचा आमच्या सर्व शक्‍तिनिश्ी मुकाबला 
करण्याची गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करत आहोत. आम्ही प्रतिज्ञा करतो की, आम्ही सर्व मानवबंधूमध्ये शांती, 
सामाजिक एकोपा आणि सामंजस्य टिकवू व वर्धिष्णू करु, तसेच मानवी जिवित आणि मूल्ये धोक्यात 
आणणाऱ्या विघटनकारी शक्‍तीचा प्रतिकार करु. " 


३. प्रसिद्धी संचालनालयाने निरनिराळ्या प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे या कार्यक्रमास प्रसिद्धी द्यावी. 


४. सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 


विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संबंधितांची मदत घेऊन हा कार्यक्रम 
आयोजित करावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१३०५१४१६५१५६५१२९असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 8॥0॥81९ 


Sudhakar Ramchandra C 

Ramchandra GOVERNMENT OF MANARASHTRA, 
= HOME 

Chavan 1am th ment 


(सु.रा.चव्हाण) 
(सह सचिव, महाराष्ट्र शासन) 


प्रत, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव. 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 


३) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पुष्ठ ३पैकी२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःटीईआर ०५१३/प्र.क्र.२३३/विशा १ (ब) 


५) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
६) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


७) सर्व विभाग प्रमुख, महाराष्ट्र शासन. 


८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९) सर्व जिल्हाधिकारी. 


qo) ud जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 


११)सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
92) सर्व पोलीस आयुक्त. 
१३) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 


१४ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 


१५) सामान्य प्रशासन विभाग. (कार्यक्रम मंत्रालयात आयोजित करण्याच्या विनंतीसह) 


पुष्ठ ३पैकी३ 


